नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील प्रजिमा 
रस्ता राज्यमार्ग म्हणून UA करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२७ ऑगस्ट, २०२१. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३२७७, दि. ०६/०८/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्‍यातील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. 
सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर 
रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्‍यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात येत 


आहेत. 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव | समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी एकूण नामाभिधान 
लांबी 
| राष्ट्रीय महामार्ग १६१अ । प्रमुख ०/०० ते २४/०० | ३१.५०० | राज्यमार्ग -४१० 


पासून होनवडज जांभळी जिल्हा २४.०० कि.मी. | कि.मी. 
येवती वसूर माकणी फाटा | मार्ग-७६ 


अंबुलगा इटग्याळ । प्रमुख | ०/०० ते ३/५०० 
गोणेगांव गोजेगांव फाटा | जिल्हा | 3.400 कि.मी. 
राममा ६३-पर्यंत रस्ता. मार्ग-७० 
प्रमुख ०/०० ते ४/०० 
जिल्हा ४.०० कि.मी. 
मार्ग-९२ 
= तळखेड लोणाळ ओराळ - WP =| o/oog 3§.400  । राज्यमार्ग -४११ 
राजुरा-भोकसखेडा- जिल्हा । ३६/५०० कि.मी. 


दरेगांव-आमदापूर-आंदेगांव | मार्ग-७५ | ३६.५०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9७४/नियोजन-२ 


सावळी तांडा सावळी 
बेन्नाळ ते राममा १६१-ए ला 
जोडणारा रस्ता . 


एकूण 


६८.०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६८.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०६५.७२-- ६८.००) म्हणजेच 


११३३.७२० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण 


लांबीत ६८.०० कि.मी. ने 


घट होवून एकूण लांबी (३५७७.०५०- ६८.००) म्हणजेच ३५०९.०५ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२७१४२६२७१०१ 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant 
Vinayakrao Patil 


८ असा आहे. हा आदेठा 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 

harasht Public Work: 
Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2,5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814dbSf8c5 
05422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 

Date: 2021.08.27 15:28:16 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद/अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 


करावा) 
३) जिल्हाधिकारी,नांदेड. 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 


२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

१०) निवडनस्ती. 


SG ८४ 


“०? (२ 


च्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 


पृष्ठ २ पैकी २ 


